मानवी अवयव व उती प्रत्यारोपण अधिनियमांतर्गत 
Hospital Based Authorization समितीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०१८/प्र.क्र.२२०/आरोग्य-६ 
गो.ते.रुग्णालय आवार संकुल इमारत, 
१०वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई-०१ 
दिनांक: ०७ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, अधिसूचना क्र. SWP-0848/C.R.0¢/Acts, 
दिनांक ३०.०६.२०१८ 
२) समुचित प्राधिकारी (माअप्र) तथा संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/माअप्र /लोकलआऑथोकमिट/नामनिर्देशितप्रतिनिधी/७६३/२०१८,दिनांक ३०.११.२०१८ 
प्रस्तावना :- 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक ३०.०६.२०१८ च्या 
अधिसूचनेन्वये १६ रूग्णालयांमध्ये मानवी अवयव व उती प्रत्यारोपण अधिनियम, १९९४ अंतर्गत Hospital 
Based Authorization समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीमध्ये अ.क्र.६ येथे अपर मुख्य 
सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग किंवा त्यांचे Nominee यांचा समितीचे सदस्य 
म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. संदर्भाधिन क्र. २ येथील संचालक, आरोग्य सेवा यांचेकडून प्राप्त 
प्रस्तावास अनुसरून मानवी अवयव प्राधिकार समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याकरीता अपर मुख्य 
सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व संचालक, आरोग्य सेवा यांचे प्रतिनिधी 
नामनिर्देशित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मानवी अवयव व उती प्रत्यारोपण अधिनियमांतर्गत गठीत Hospital Based Authorization 
समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याकरीता अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग व संचालक, आरोग्य सेवा यांचे प्रतिनिधी म्हणून खालीलप्रमाणे नामनिर्देशित करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | रूग्णालयाचे नाव अपर मुख्य सचिव/ प्रधान संचालक, आरोग्य सेवा 
सचिव/ सचिव (सा.आ.वि)) | यांचे प्रतिनिधी 
यांचे प्रतिनिधी 
बॉम्बे हास्पीटल,मुंबई वेद्यकोय अधिक्षक, सामान्य | सहायक संचालक, ठाणे 
२ | जसलोक हॉस्पीटल,मुंबई रूग्णालय, मालवणी, 
पी.डी.हिंदुजा हॉस्पीटल, मालाड, मुंबई 
माहिम, मुंबई 
४ व्होकार्ड हॉस्पीटल,मुंबई सेंट्रल, 
मुंबई 
५ | कोकीलाबेन धिरूभाई अंबानी 


झासन निर्णय क्रमांकः क्र. माअप्र-२०१८/प्र.क्र.२२०/आरोग्य-६, दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१८ 


हॉस्पीटल, अंधेरी, मुंबई 
६ । ग्लोबल हॉस्पीटल, परेल, मुंबई | वैद्यकोय अतिरिक्त जिल्हा शल्य 
७  । फोर्टीस हॉस्पीटल, मुलुंड, मुंबई | अधिक्षक,मनोरूग्णालय,ठाणे | चिकीत्सक, जिल्हा 
८ ज्युपिटर हॉस्पीटल, ठाणे रूग्णालय, ठाणे 
९ अपोलो हास्पीटल, बेलापूर, वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा | जिल्हा शल्य चिकीत्सक, 
नवी मुंबई रूग्णालय, पनवेल जिल्हा रूग्णालय, ठाणे 
पौ ० _' आदित्य बिर्ला हॉस्पीटल, सहायक संचालक,पुणे जिल्हा aed चिकीत्सक, 
चिंचवड, पुणे जिल्हा रूग्णालय, औंध, 
| १ | दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पीटल, पुणे 
एरंडवणे, पुणे 
१२ | सहयाद्री हॉस्पीटल, एरंडवणे, 
पुणे 
१३ | जहांगीर हॉस्पीटल, ससून रोड, | वैद्यकीय अधिक्षक, अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य 
पुणे मनोरूग्णालय, पुणे चिकीत्सक, जिल्हा 
१४ | रूबी हॉल क्लिनिक, ससून रूग्णालय, पुणे 
रोड,पुणे 
१५ | कमलनयन बजाज हॉस्पीटल, | सहायक संचालक, जिल्हा शल्य चिकीत्सक, 
औरंगाबाद औरंगाबाद जिल्हा रूग्णालय, 
१६ । एमजीएम हास्पीटल, औरंगाबाद औरंगाबाद 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201812071439599217 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Subhash 


Nivruti 
Gadge 


Digitally signed by Subhash Nivruti 


Gadge 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Finance Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b1f74930407346db2703eca69 
fb25a73a3ba8647d94e4c83579e877ee 
aa6372e, 
serialNumber=8aa1f531272224e35573 
2cc20c64b2a014c4d982a276b8f3e7048 
995acbf1651, cn=Subhash Nivruti 


Date: 2018.12.07 15:50:48 +05'30' 


(सु.नि.गाडगे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
३) 
) 
) 


४) मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र. माअप्र-२०१८/प्र.क्र.२२०/आरोग्य-६, दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१८ 


६) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई 

७) प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

८) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, नवीन मंत्राळय,मुंबई 

९) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

qo) विधि सल्लागार-नि-सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

१३) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१४ सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रूग्णालये/राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


१६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सवी 

१७ सहायक संचालक (ASM), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
१८) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सर्व) 

१९) निवड नस्ती (आरोग्य -६) 


पृष्ठ २ पैकी ३ 


